राज्यातील खाजगी बाजार आवार 
संदर्भा अभ्यास करण्यासाठी 
अभ्यासगटाची स्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १५२३/प्र.क्र.३५६/२१-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:-- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र: संकीर्ण १५२२/प्र.क्र.3५६/२१-स, 
दि.१३ सप्टेंबर, 2023. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील खाजगी बाजार आवार संदर्भात विविध बाबींची तपासणी करण्यासाठी अभ्यासगट 
स्थापना करण्यास संदर्भाधीन दि.१३.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर अभ्यासगटात खालील सदस्यांच्या नावाचा GATES करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अभ्यासगट सदस्याचे नाव पदनाम 
११ श्री.राजेंद्र बाठिया व्यापारी प्रतिनिधी 


2. सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफणा-णाचीवा951.४०५०.] या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१४१८२७०८१९०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 
G R | V A M B H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
97195' 36956839७084823112९90820९9०78572041901970 
DHAPATE ae 


, st=Maharashtra, 
£747AC6CBB491C4209459C3CF340720EA 
|AMBHAJI DHAPATE 


(डॉ.सुग्रीव धपाटे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मंत्री (पणन), महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव, पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे. 
सहसंचालक (पणन), पणन संचालनालय, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १५२३/प्र.क्र.३५६/२१-स, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महा.राज्य बाजार समिती सहकारी संघ, पुणे. 
श्री.उमाकांत दांगट, कृषि आयुक्त (से.नि.) 

श्री.सुनील पवार, पणन संचालक (से.नि.) 

श्री.जयवंत Fee, Aoi संचालक कृषि, विदर्भ. 

श्री.उदय चंद्रकांत देवळाणकर, औरंगाबाद. 

श्री.रमेश मोतीराम शिंदे, नाशिक. 

श्री.राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट चेंबर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


